RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५, अंक १३ ] 


मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मार्च २०१९ . 

अधिसूचना 


अ.क्र . 


१ 


क्रमांक मुंऔस -६२०१६ /प्र. क्र . १७७ / कामगार -२. - महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९ ४६ (१९ ४७ चा ११ ) मधील कलम ८६- अ 
व ८६-ब अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून व शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . बीआयआर. २००५ / 
प्र . क्र . ३८ ९ ४ / कामगार-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २००७ चे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( अ) बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, १९ ४६ च्या तरतुदी लागू असलेल्या सहकारी बँकांच्या उद्योगाकरिता महाराष्ट्र राज्यासाठी वेतन 
मंडळाची पुनर्रचना करण्यात येऊन त्यामध्ये खालीलप्रमाणे अशासकीय सदस्यांचीनियुक्ती करण्यात येत आहे : 

सहकारी बँक उद्योग वेतन मंडळ 
अध्यक्ष - अॅड. अनिल ढुमणे, मुंबई 
कामगार प्रतिनिधी 

मालक प्रतिनिधी 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . गोविंद येनुरे 

श्री . प्रविण दरेकर , विधानपरिषद सदस्य . 
( डोंबिवली नागरी सहकारी बँक , ठाणे ) 

सी -७०१, ७ वा मजला, श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स , 
नॅशनल पार्कच्या समोर, उड्डाण पुलाजवळ , 

बोरिवली ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०६६. 
श्री . विजय मोगल 

श्री . विनोद उदयनारायण मिश्रा, 
( नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , नाशिक ) 

१ - डी / ५०४ , नेबरहूड सी . एच. एस., लोखंडवाला 

कॉम्प्लेक्स , कांदीवली ( पू.), मुंबई ४०० १०१. 
श्री . संजीव देशपांडे 

श्री . प्रविण दटके 
( खामगांव अर्बन बँक, अमरावती ) 
श्री . भरत तांबळेकर 

श्री . भगवानराव पाटील 
( सोलापूर जनता सहकारी बँक , सोलापूर ) 


२ 


. 


३ 


४ 


भाग एक - ल - २६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मार्च ६ , २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


( १ ) 


. 


૬ 


. 


( २ ) 

( ३ ) 
श्री . रविंद्र त्रिंबकराव सहस्रबुद्धे, 

श्री . आशिष गोविंदप्रसाद नावंदर , 
( नागपूर नागरीक सहकारी बँक लि . , कामठी रोड , नागपूर ), 

फ्लॅट क्र . ०३, किरण गृहकुल , 

आदीनाथनगरच्या 
क्यु -१६, शिवा अपार्टमेंट्स , जैन मंदीर लेन, आठ रस्ता, 

समोर , गारखेडा, औरंगाबाद . 
चौक , लक्ष्मीनगर, नागपूर -२२. 
श्री . चंद्रशेखर गजानन मैडकर, 

श्री . अच्युत मधुसुदन क -हाडकर 
( भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लि ., नांदेड ) 

( डोंबिवली नागरी सहकारी बँक) , 
३- बी , आनंददीप बिल्डींग नं . ३, पेंडसे नगर , रस्ता क्र . २ , 

डोंबिवली ( पूर्व ) ४२१ २०१. 
श्री . प्रसाद अरविंद पोटभरे, 

श्री . प्रदिप जगताप , 
( जनता बँक स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशन ), 

( जनसेवा सहकारी बँक , हडपसर , पुणे ) 
फ्लॅट क्र . १३, बिल्डींग क्र . २, बांदल हौसिंग कॉम्प्लेक्स , फ्लॅट क्र . १०, मजला क्र . ३, श्रीमंत गणेशकृपा अपार्टमेंट , 
पी . एम. टी . कोथरूड डेपोजवळ , 

वाळवेकर नगर , पुणे- सातारा रोड, पुणे ४११ ०० ९. 
पौड रोड, कोथरूड, पुणे-३८ . 
( ब) सदर पुनर्रचित वेतन मंडळावर श्री . नितीन काळे , उस्मानाबाद यांचे स्वतंत्र सदस्य/ प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशन करण्यात येत 
आहे. सदरची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श. मा . साठे , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


